को.प. बंधारा रंभापुर ता. मुर्तीजापुर जि. 
अकोला या योजनेस सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.५१८/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा :- 
१. मृद व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय नप्रमा-२०२२/ प्र.क्र. ४३७/ जल-१, दि. १६.०२.२०२३ 
२. अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंतानागपुर यांचे ,मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र , 
.पत्र PAT .क्र.९६०-तांशा/२३८ कलम/(सु/(.मा.प्र.२०२३ .दि ,२०.०६.२०२३ 

३. दि.०३.०७.२०२४ रोजीच्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त दि. ११.०७.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
कोअकोला येथे स्थानिक नाल्यावर सदर योजना प्रस्तावित .मुर्तीजापुर जि .बंधारा रंभापुर ता .प. 
AMSA योजनेची एकूण पाणी साठवण क्षमता ९९. ०१स.मी.घ. इतकी आहे४२ प्रकल्पातंर्गत एकूण . हे. 
क्षेत्र सिचनाखाळी आणणे नियोजीत आहे. संदर्भिय शासन निर्णय क्र. १ अन्वये को .बंधारा रंभापुर ता .प. 
अकोला ममुर्तीजापुर जिया योजनेस रु. २१०.७७ लक्ष रकमेची मूळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. 
संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये मृद व जलसंधारण विभागाची २०२२-२३ चे दरसुचीवर आधारीत रु. ४८०.९२ 
लक्ष इतक्या रकमेचा सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावानुसार प्रती सघमी किंमत रु.४८५७३५/- इतकी आहे. 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी नियोजन विभाग व वित्त विभागाची सहमती घेण्यात 
आलेली आहे. तसेच व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि. ०३.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीत सदर योजनेच्या 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास मान्यता मिळालेली आहे. 
प्र. मा. किंमतीच्या तुलनेत रू. २७०.१५ लक्ष किंमतीची वाढ होत असून सदर रक्कम WAT. 
किंमतीच्या १२८.१७% इतकी आहे. किंमत वाढीची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. 


अ.क्र. वाढीची कारणे अधिक्य रु. लक्ष अधिक्य टक्केवारी % 
za दरसूचीतील वाढ १९.११ ९.०७ 
२ संकल्पचित्रातील बदलामुळे २५४.२६ १२०.६३ 
झालेली वाढ 
३ अन्य कारणे 23222 -१.५३ 
एकूण २७०.१५ १२८.१७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.५११८/जल-१ 


त्यानुषंगाने को अकोला .मुर्तीजापुर जि .बंधारा रंभापुर ता .प.या योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

१. शासन निर्णयाद्वारे को अकोला मुर्तीजापुर जि .बंधारा रंभापुर ता .प.या योजनेच्या 
अंदाजपत्रकास सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित रु. ४,८०,९२,६१२/-(रुपये चार कोटी 
ऐंशी लक्ष ब्याण्णव हजार सहाशे बारा फक्त) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रु. ४३९.८८ लक्ष (रुपये चार कोटी एकोणचाळीस 
लक्ष अठ्याऐंशी हजार AH! बारा फक्त) इतक्या कामाप्रित्यर्थ रक्कमेची तरतुद आहे. सोबत 
उपशिर्षनिहाय तरतुदीचा गोषवारा दिलेला आहे. 

२. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारीत प्रशासकीय मान्यता उपशिर्षनिहाय 


तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे. 


३. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 
लेखाशिर्ष:- 
मागणी क्र. ZH-4 
४७०२, लहान पाटबंधारे योजना 
४७०२ ए ०१९ 
00 
१०१, भूपृष्ठ जल, 
लहान पाटबंधारे 
(०१) लहान पाटबंधारे योजना, 
०-१०० हे सिंचन क्षमता (कार्यक्रम), 
५३ मोठी बांधकामे 
४. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

४.१ प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय मंजूर किंमतीच्या मर्यादेत व नियोजनानूसार काम पूर्ण 
करण्यात यावे. 

४.२ आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नविन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात 
समावेठठा करु नये. 

४.३ प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर सदर प्रकल्पावर ग्रामविकास विभागाचे 
शा.नि.दि.३१/७/२००० व मृद व जलसंधारण विभागाचे शा.नि.दि.११.०२.२०२२ नुसार 
पाणी वापर संस्था स्थापन करावी व देखभाल दुरुस्तीसाठी पाणी वापर संस्थाकडे प्रकल्प 
हस्तांतरीत करण्यात यावा. 


पृष्ठ६पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.५१८/जल-१ 


४.४ सदर कामाची अमंलबजावणी करताना दर्जा व गुणवत्ता उत्कृष्ट ठेवण्याची जबाबदारी 


& भी 


Go 


संबधित क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची राहिल. 

४.५ प्रकल्पाचे हस्तांतरण झाल्यानंतरचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च लाभार्थ्याकडून करण्यात 
यावा. 

४.६ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यावर 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयास व क्षेत्रीय अनियमितता झाली असल्यास 
अज्ञा अनियमिततेस सहमती असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही. 


४.७ सदर प्रकल्पाचे काम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत पुर्ण होईल याची दक्षता 
घ्यावी. जर प्रकल्प सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीत पुर्ण होत नसल्यास प्रथम 
संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी यांचेवर दि. १५.०१.२०१० च्या परिपत्रकानुसार जबाबदारी 
निश्चित करुन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र. नागरी २०११/प्र.क्र.१९२/निधी जल-१, दि. 
२ फेब्रुवारी, २०१२ अन्वये निर्धारित तरतुदींचे काटेकोर अनुपालन करण्यात यावे. 


., शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/सिं.व्य.(कामे) दि.१/१/२०१५ मधील मार्गदर्शक 


सूचनानुसार अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. 


. प्रकल्पाची कामे पूर्ण होईपर्यंत प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 


नाशिक यांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाळ शासनास सादर करावा. काम पूर्ण झाल्यानंतर 
त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत उपलब्ध करुन द्यावे. 


. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 
. सदर योजनेची सुधारीत तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 
.सदर योजनेच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने खालील अटींच्या 


अधीन राहून सहमती दर्शवली आहे. खालील अटींची पूर्तता करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी 
संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. 
i. प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केलेल्या इतर सर्व अटी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेबाबतही 
लागू होतील. 

॥. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर विभागाने खर्च करु नये. 

॥. सदर योजनेसंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये काही आर्थिक व कार्यपध्दतीत 
अनियमितता झाल्या असतील, कोणतीही नियमबाह्य कार्यवाही करण्यात आळी असेल 
किंवा ज्यामुळे कोणतीही अनियमितता होण्याची शक्यता असेल अशा कोणत्याही बाबींना 
शासनाने सहमती दिली आहे असे म्हणता येणार नाही वा sail कोणतीही 
सहमती/मान्यता शासनाने प्रस्तूत योजनेबाबत दिलेली नाही. 


पृष्ठ६्वपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.५१८/जल-१ 
iv. विभागाने प्रचलित शासन निर्णय नियम, मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा यांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 
४. प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय 
स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 
११. प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीत वाढ होत असल्यास सदर वाढीसाठी 
शासनाची पूर्व मान्यता घ्यावी. त्यानंतरच अशा दायित्वास सक्षम स्तरावरून मान्यता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने अनुक्रमे नियोजन 
विभागाचा अनौ.सं.क्र. १२०/२४/१४३४, दि. ०१.०३.२०२४ व वित्त विभागाचा at. सं. क्र. 
२५२/२०२४/व्यय-१५, दि. २०.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भिय पत्र क्र. 3 
अन्वये दि. ०३.०७.२०२४ रोजी झालेल्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने 
सदर प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

प्रस्तुत आदेश प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शर्तीनुसार निर्गमित करण्यात 

येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१२१७५२००७८२६ असा आहे. हा Beal 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SOIL AND WATER 
CONSERVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a7 dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b1472 
5c6a77432c673f, postalCodi 32, st=Maharasht 

N | L KA NT H RAO Pp AT | L jalNumber=F 1 EC28A96B2A52575AE4CCCAS12D1723F249D503AE 
71CF458BA4863AACFFBF62, PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


Date: 2024.09.12 17:52:29 +05'30' 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव 


महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधान सभा, विधान मंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई 
४. सर्वमा. संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
५. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६. मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 


पृष्ठ६षपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.५१८/जल-१ 


९. मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक . 

१०. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

११. आयुक्त मृद व जलसंधारण,जल आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 

१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 

१३. अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, 
नागपुर. 

१४. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी तथा अधीक्षक अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, 
अमरावती. 

१५. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अकोला. 

१६. कक्ष अधिकारी, कार्यासन जल-४, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. जल-१ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ६पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.५१८/जल-१ 


मृद व जलसंधारण विभाग 


जोडपत्र 'अ' 
को.प. बंधारा रंभापुर ता. मुर्तीजापुर जि. अकोला या योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत गोषवारा 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/ प्र.क्र.५११८/जल-१ दि . १२ सप्टेंबर, २०२४. 

अ.क्र शिर्षउपशीर्ष कामे/ प्रस्तावित अंदाजपत्रक रु. 
P| ए-प्राथमिक १,०१,००० 

२ बी- भुसंपादन ee 0 

3. सीकामे - ४,३७,४०,६१२.०० 

8 डीविमोचक - 9009 | 00 

प. केइमारत- ५,१००.०० 

ही एमवृक्षारोपण- ५,१००.०० 

9. ओसंकिर्ण- ५,१००.०० 

ह; पीदेखभाल व दुरुस्ती- ३१,०००.०० 

९. आरदळणवळण- १,०१,०००.०० 

.१० एकूण HAMA ४,३९,८८,९१२.०० 
शं १. | अनुशुंगिक खर्च १०% भूसंपादन व) ४१,०३,७००.०० 

(स्वामित्व Bow वगळून 
१२. एकूण ४,८०,९२,६१२.०० 


(रुपये चार कोटी ऐंशी लक्ष ब्याण्णव हजार सहाठो बारा फक्त) 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL. 


DN: c=IN, OVERNMENT OF MAHARASHTRA, SOIL AND WATER 
CONSERVATION DEPARTME! 


2.5.4.20=a7dc90f966c67 1 a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b14725c 
6a77432c673f, postalCode=400032, st=M. hi 


N | L KA N T H R A O Pp AT | L ialNumber=F 1EC28A96B2A52575AE4CCCA512D1723F249D503AE71 
CF458BA4863AACFFBF62, PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


Di 2024.09.12 17:52:49 +05'30' 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ६पैकी६ 


